अंबड, जिल्हा जालना येथील जिल्हा 
न्यायाधिश १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, 
अंबड यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः SSA २०२१/प्र.क्र.६३/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ एप्रिल, २०२१ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी ३६००/प्र.क्र.८/का.१२, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२० 
२ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः सीआरसी २४२०/प्र.क्र.७९/का.बारा, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२१ 
३ प्रबंधक (निरीक्षणे १, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक BIW)A-922V of १९८९, 
५४१/९३०४, दिनांक ३० मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अंबड, जिल्हा जालना येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर याचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि 
या दोन्ही न्यायालयांसाठी पदे पुनरिज्जिवित करण्यास / पद निर्मिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन अधिसूचना दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये अंबड, 
जिल्हा जालना येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे 
न्यायालय दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२१ पासून कार्यान्वित झाले आहे. 

यास्तव, संदर्भाधीन दिनांक ३० मार्च, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रबंधक, निरीक्षणे (१), मा.उच्च 
न्यायालय मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून जिल्हा न्यायाधिश १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिठा 
अंबड, जिल्हा जालना यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अंबड, जिल्हा जालना येथे स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधिश या न्यायालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ 
अन्वये जिल्हा न्यायाधिश १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, अंबड, जिल्हा जालना यांना "कार्यालय 
प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय 
बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०२१/प्र.क्र.६३/का.१२ 


२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग 2, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग एक, 


अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 


अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५१२३२३२३५४८०१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGYASHREE 
RAJENDRA BHAIDKAR : 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय जालना, 

जिल्हा न्यायाधिश १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, अंबड, जिल्हा जालना 
दिवाणी न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर अंबड, जिल्हा जालना 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी जालना, 

. उप कोषागार अधिकारी, अंबड, जिल्हा जालना, 

. कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. 


कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


